उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) या 
पदावरुन कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या 
पदावर पदोन्नतीउपरांत पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-११२१/ प्र.क्र. २४३/ सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १० जून, २०२२ 


संदर्भ : सा. बां. विभाग शासन आदेशा क्र.: पीओजी-११२१/प्र.क्र. २४३/सेवा-१, दिनांक ८.४.२०२२ 


शासन आदेशा :- 

संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत उपविभागीय अभियंता (स्थापत्य) 
या संवर्गातील (अ.क्र.१ येथील) श्री. श्रीनिवास गुरुनाथ गंगथडे, उपविभागीय अभियंता, जिल्हा परिषद (बां) 
उपविभाग, निलंगा, जि. लातूर यांना निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार कार्यकारी अभियंता 
(स्थापत्य) या पदावर पदोन्नती देऊन पदोन्नती उपरांत त्यांची पदस्थापना कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद 
(सा.बां) विभाग, लातूर या पदावर करण्यात आली होती. सदरच्या पदस्थापनेत बदल करण्यात येत असून, 
संदर्भाधीन आदेशातील अ. क्र. १ येथील श्री. श्रीनिवास गु. गंगथडे यांना कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद 
(सा.बां) विभाग, देगळूर (नांदेड) या रिक्‍त पदावर पदस्थापना देण्यात येत आहे. 
२. श्री. गंगथडे यांना संदर्भाधीन पदोन्नती आदेशातील अटी-शार्ती लागू राहतील. 
३. संबधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री. गंगथडे यांना नवीन नियुक्तीच्या 
ठिकाणी हजर होण्यास सांगावे. तसेच, श्री. गंगथडे हे पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या दिनांकास हजर झाले 
याबाबत शासनास doserl.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरित अवगत करावे. 


४. श्री. गंगथडे यांनी कमीत कमी पदग्रहण अवधी घेऊन नव्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व आपला 
पदग्रहण अहवाल शासनास विनाविलंब सादर करावा. श्री. गंगथडे हे पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या पदावर या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहीत मुदतीत रुजू न झाल्यास त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा 
अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील 
नियम-२३ कडे त्यांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी पदस्थापनेत 
बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 
५. श्री. गंगथडे यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत वेतन निश्चितीचा 
विकल्प द्यावा. असा विकल्प विहित मुदतीत न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) 
नियम, १९८१ मधील नियम क्र. ११ (१) (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेवून करण्यात येईल. 

६. श्री. गंगथडे यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होताच पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास 
तसेच संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, पुणे यांना कळवावा. 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-११२१/ प्र.क्र.२४३/ सेवा-१ 
सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६१०१८०७१८१०१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Gangadhar nc ps 
M a h aj an G a i kw a d aa Tnier-Seecas fe 3d2434afcb36079e60e7edeSa45017e 


९011 
९3297470९903९6024049, cn=Gangadhar Mahajan 6: 
Date: 2022.06.10 18:09:12 405'30' 


(गं. म. गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड / लातूर, 
३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / 
नांदेड / अमरावती/ नागपूर / राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 
४. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे, 
५. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 
६. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
७. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 
८. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंते, 
९. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड / लातूर, 
१२. श्री. श्रीनिवास गु. गंगथडे, उपविभागीय अभियंता - द्वारा :- मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नांदेड, 
१३. सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१३/१६-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१५. मा. मंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
१६. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१७. मा. राज्यमंत्री, सा. बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
१८. अपर मुख्य सचिव (सा.बां), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
१९. सचिव ( रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 
२०. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२१. कार्यासन आस्था-१/२, सेवा-६, संगणक कक्ष, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


